TAT धोरण २०११-२०१७ अंतर्गत 
वस्त्रोद्योग घटकांना व्याज अनुदाना 
ऐवजी भांडवली अनुदान वितरीत 
करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: संकिर्ण -२०२३/प्र.क्र.१२४-भाग-१/टेक्स-५ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- १० जुले, २०२३ 
वाचा :- 
१) शासन निर्णय, सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र. धोरण-२०१२/प्र.क्र.२५७/टेक्स-२, 
दिनांक २१ फेब्रुवारी, २०१४ 
2) शासन निर्णय, सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र. धोरण-२०१५/प्र.क्र.३६४/टेक्स-५, 
दिनांक १८/०४/२०१६ 
३) शासन निर्णय, सहकार,पणन व वस्त्रो्योग विभाग, क्र. धोरण-२०१९/प्र.क्र.०१/टेक्स-५, 
दिनांक १६/०१/२०१९ 
४ वित्त विभाग, परीपत्रक, क्र.अर्थसं २०१५/प्र.क्र.८५/अर्थ-३, दि.१७/४/२०१५ 
५) शासन परीपत्रक, वित्त विभाग क्रमांक संकिर्ण -२०१६/प्र.क्र.३१ /कोषा.प्रशा-५, 
दि. १० मे, २०१६ 
६) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रो्योग विभाग क्रमांक संकिर्ण-२०१९/प्र.क्र.१०१/टेक्स-५, 
दि. ०४ डिसेंबर, २०१९ 
७ वित्त विभाग, शासन परीपत्रक, क्रमांक- अर्थसं -२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, 
दिनांक १२/०४/२०२३ 


प्रस्तावना :- 

वरील संदर्भीय अनुक्रमांक 3 येथीळ शासन निर्णयान्वये महाराष्ट्र राज्याच्या वस्त्रोद्योग 
धोरणांतर्गत PAM घटकांना व्याज अनुदाना ऐवजी भांडवली अनुदान योजना या योजनेच्या मार्गदर्शक 
सुचना विहित केल्या आहेत. त्यानुसार वस्त्रोद्योग धोरणांतर्गत वस्त्रोद्योग घटकांना व्याज अनुदाना ऐवजी 
भांडवली अनुदान योजना या योजने अंतर्गत प्राप्त प्रस्तावांना सन २०२३-२४ मधिल उपलब्ध तरतूदीनुसार 
या शासन निर्णयासोबतच्या “परिशिष्टा” मधील विवरणपत्रानुसार अनुदान वितरीत करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

राज्याच्या वस्त्रोद्योग धोरणांतर्गत वस्त्रोद्योग घटकांना व्याज अनुदाना ऐवजी भांडवली अनुदान 
योजना या योजनेखाली मा.सचिव (वस्रोद्योग), यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत समितीने मान्यता दिलेल्या 
प्रकल्पांना सन २०२३-२४ मध्ये वित्त विभागाने खर्चासाठी मान्यता दिलेल्या तरतूदीतून या शासन 
निर्णयासोबतच्या “परिशिष्ट अ” मधील विवरणपत्रानुसार एकूण रू. १५,१०,०८,००० /- (अक्षरी रुपये 
पंधरा कोटी दहा लाख आठ हजार ) इतकी रक्कम मंजूर करुन वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत 
आहे. तथापी सदर रक्कम संदर्भ क्रमांक ६ येथील येथील शासन निर्णयान्वये गठीत दक्षता व नियंत्रण 
पथकाद्वारे ज्या प्रकल्पांची तपासणी झाली असून व ज्या प्रकल्पांमध्ये अनियमितता आढळून आली आहे 
अशा प्रकरणात अंतिम निर्णय झाल्यावरच अनुदान वितरीत करण्यात येईल किंवा झालेल्या निर्णयानुसार 
पुढील कार्यवाही करण्यात येईल. तसेच ज्या प्रकल्पांची दक्षता व नियंत्रण पथका कडून वेळे अभावी अद्याप 
तपासणी झालेली नाही त्या प्रकल्पांची पुढील नजीकच्या काळात लवकरच तपासणी करण्यात येईल 
आणि त्याप्रकल्पात तपासणीअंती काही अनियमितता आढळून आल्यास या आदेशाद्वारे मंजूर अनुदान 
व्याजासह वसुल करण्यात येईल. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण -२०२३/प्र.क्र.१२४-भाग-१/टेक्स-५ 


त्याचप्रमाणे या योजनेखाली उपलब्ध कमी नियतव्ययामुळे मंजूरीप्राप्त प्रकल्पांना त्यांच्या मंजूर 
अनुदानाच्या प्रमाणात अनुदान वितरीत करण्यात आले आहे. सदर प्रकल्पांचे उर्वरीत अनुदान या 
योजनेखाली खर्चासाठी निधी उपलब्ध झाल्यावर वितरीत करण्यात येईल. 
२. सदरहू TAM घटकास वरीलप्रमाणे मंजूर करण्यात आलेली रक्‍कम योजनेच्या 
दिशानिर्देशानुसार या शासन निर्णयासोबतच्या परिशिष्टात नमूद केलेल्या बँकांच्या खात्यावर R.T.GS. 
द्वारे वितरीत करण्यात यावी. वरीलप्रमाणे मंजूर करण्यात आलेली व्याज सवलतीची रक्‍कम संबंधित बँकेने 
या शासन निर्णयासोबतच्या “परिशिष्टा” मधील त्यांच्याशी संबंधित वस्त्रोद्योग घटकाच्या कर्ज खात्यात 
जमा करुन त्याबाबतचे उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास वेबसाइटवर ऑनलाईन सादर करावे. 
३. वरील प्रमाणे मंजूर करण्यात आलेल्या अर्थसहाय्याची रक्‍कम संबधित बँकेस वितरीत 
करण्याकरीता श्री.सु.पु.पांगारकर, कार्यासन अधिकारी (रोखशाखा), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई, यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. तसेच श्री.श्रीकृष्ण 
पवार, उप सचिव(वस्रोद्योग, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई, (उपसचिव (Spinning 
Mills) ०००९) यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. त्यांनी या आदेशाद्वारे मंजूर 
करण्यात आलेल्या अर्थसहाय्याची रक्कम अधिदान व लेखा अधिकारी कार्यालय, मुंबई येथून आहरीत 
करुन ती सोबतच्या परिशिष्टात नमुद केलेल्या बँकांना वितरीत करण्याची कार्यवाही करावी. 
४. यावर होणारा खर्च " मागणी क्रमांक व्ही-२, २८५१ - ग्रामोद्योग व लघुउद्योग, ११०, संमिश्र ग्रामोद्योग 
व लघुद्योग आणि सहकारी संस्था (०२)(७८) राज्य वस्रोद्योग धोरण २०११-१७ अंतर्गत वस्त्रोद्योग प्रकल्पांना 
व्याज अनुदाना ऐवजी भांडवली अनुदान (कार्यक्रम) (३३, अर्थसहाय्य) (२८५१ ६५६५)" या लेखाशिर्षाखाली 
सन 2023-2028 या वित्तीय वर्षासाठी मंजूर तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 
५. वित्त विभाग, शासन परीपत्रक, क्रमांक- अर्थसं -२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दिनांक १२/०४/२०२३ या 
परीपत्रकातील तसेच त्यासोबतच्या तपासणी Yale लागू असलेल्या सर्व बाबींची सदर प्रकरणी पुर्तता 
होत आहे. 

तसेच वित्त विभाग, शासन परीपत्रक, क्रमांक- अर्थसं -२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दिनांक 
०८/०२/२०२३ व वित्त विभाग, शासन परीपत्रक, क्रमांक- संकिर्ण -२०२३/प्र.क्र.२७/अर्थ-३, दिनांक 
१५/०३/२०२३ या परीपत्रकातील तसेच त्यासोबतच्या तपासणी सुचीतील लागू असलेल्या सर्व बाबींची 
सदर प्रकरणी पुर्तता होत आहे. 
६. वित्त विभाग, परीपत्रक, क्र.संकिर्ण २०१६/प्र.क्र.३१/कोषा.प्रशा-५, दि.१०/०५/२०१६ च्या 
परिशिष्ट-अ मधील अनु.क्र. १ ते ९ संदर्भातील तपासणी सुची मधील याप्रकरणी लागु असलेल्या Heart 
पुर्तता होत आहे. सदर परीपत्रकानुसार परिशिष्ट-अ Helles अनु.क्र.१ ते ९ संदर्भातील माहीती खालील 
प्रमाणे आहे. 


१) विभागास प्रदान वित्तीय अधिकार :- वित्त विभाग परीपत्रक क्र.अर्थसं २०१५/प्र.क्र.८५/अर्थ-३, 
दि.१७/४/२०१५ अन्वये ३३ अर्थसहाय्य या बाबीखालील खर्च करण्यास विभागास अधिकार प्राप्त झाले 
असून सदर परीपत्रकातील तपासणी सूचीप्रमाणे सर्व बाबींची सदर प्रकरणी पुर्तता होत आहे. 

२) मंजूर निधी :- " मागणी क्रमांक व्ही-२, २८५१ - ग्रामोद्योग व लघुउद्योग, ११०, संमिश्र ग्रामोद्योग व 
लघुद्योग आणि सहकारी संस्था (०२)(७८) राज्य वस्रोद्योग धोरण २०११-१७ अंतर्गत वस्त्रोद्योग 
प्रकल्पांना व्याज अनुदाना ऐवजी भांडवली अनुदान (कार्यक्रम) (३३, अर्थसहाय्य) (२८५१ ६५६५)" या 
लेखाशिर्षाखाली सुधारीत अंदाज सन २०२३-२०२४ मध्ये या योजनेखाली रू. ३१५००.००लक्ष इतका 
निधी उपलब्ध आहे. त्यापैकी रू. ०.०० लक्ष निधी यापुर्वी खर्च करण्यात आला आहे. उर्वरीत 
रू. ३१५००.०० लक्ष मधून या शासन निर्णयाअन्वये रू. १५१०.०८ लक्ष वितरीत करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण -२०२३/प्र.क्र.१२४-भाग-१/टेक्स-५ 


3) मागील ३ महिन्यापूर्वी दिलेल्या अनुदानापैकी 04% किंवा अधिक निधी खर्च झाला आहे - या 
योजनेखाली सन २०२२-२३ मध्ये वित्त विभागाने यापुर्वी खर्च करण्याची परवाणगी दिली आहे. सदर 
निधी पुर्ण खर्च करण्यात आला आहे. तसेच यापुर्वी खर्चास परवानगी दिलेला सर्व निधी खर्च 
करण्यात आलेला आहे. 

४) ज्या लेखाशीर्षाखाली अनुदान वितरीत करण्यात येत आहे. त्या लेखाशिर्षाअंतर्गत १ वर्षापुर्वीचे 
संक्षिप्त देयक प्रलंबित नाही :- या योजनेखाली १ वर्ष जुने सक्षिप्त देयक प्रलंबित नाही. 

५) स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अनुदान देताना त्यांचेकडून राज्य शासनास येणे नाही किंवा येणे रक्‍कम 
समायोजित करण्यात आली आहे:- या योजनेखाली स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अनुदान देण्यात येत 
नसल्याने सदर बाब या प्रकरणी लागू होत नाही. 

६) वैयक्तिक लाभार्थीचे देयक सादर करतांना यादीसह व शक्‍यतो आधार क्रमांकासह सादर करावे 
लागू :- या योजनेखाली वैयक्तिक लाभार्थीचे देयक देण्यात येत नसल्याने सदर बाब या प्रकरणी 
लागू नाही. 

७) बांधकाम विषयक प्रस्तावांना प्रशासकीय मान्यता देतांना सक्षम अधिकाऱ्याची मान्यता घेतल्याचा 
उल्लेख आदेशात असावा:- या योजनेखाली बांधकाम विषयक प्रस्ताव नसल्याने सदर बाब या प्रकरणी 
लागू होत नाही. 

८) अधिनस्त कार्यालयांना खरेदी करण्यासाठी प्राधिकृत करण्याचा शासन निर्णय निर्गमीत करण्यापुर्वी 
अशा खरेदीसाठी रीतसर प्रशासकीय मान्यतेचे आदेश काढावेत :- या योजनेखाली अधिनस्त 
कार्यालयांना खरेदी विषयक प्रस्ताव नसल्याने सदर बाब या प्रकरणी लागू होत नाही. 

९) खरेदी विषयक प्रक्रीया अद्यावत संबंधीत शासन आदेशानुसार करावी व तसा उल्लेख प्रशासकीय 
मान्यतेत असावा:- या योजनेखाली खरेदी विषयक प्रस्ताव नसल्याने सदर बाब या प्रकरणी लागू 
नाही. 


८. सदर झासन निर्णय, संदर्भिय अ.क्र. १ येथील शासन निर्णयान्वये प्रधान सचिव (वस्त्रोद्योग), यांच्या 
अध्यक्षतेखाली गठीत करण्यात आलेल्या समितीच्या संपन्न झालेल्या बैठकीत मंजूर Tay प्रकल्पांच्या 
दाव्यांना मिळालेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

९. सदर शासन निर्णय वित्त विभाग, शासन परीपत्रक, क्रमांक- BAF -२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, 
दिनांक १२/०४/२०२३ अन्वये दिलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०७१०१८४००१३८०२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. Digitally signed by SHRIKRISHNA BABURAO 
PAWAR 
Date: 2023.07.10 18:42:05 +05'30' 


(श्रीकृष्ण पवार) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
महालेखापाल, लेखा व अनुज्ञेयता, महाराष्ट्र-१/ २, मुंबई / नागपूर 
महालेखापाल, लेखा परिक्षा, महाराष्ट्र-१/ २, मुंबई / नागपूर 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 


Cc “७ A OO 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण -२०२३/प्र.क्र.१२४-भाग-१/टेक्स-५ 


५. अ.मु.स. नियोजन विभाग (कार्यासन-१४३१), मंत्रालय, मुंबई(ई-मेलद्वारे) 
६. अ.मु.स. वित्त विभाग (व्यय-२), मंत्रालय, मुंबई(ई-मेलद्वारे) 

७. सचिव (वस््रोद्योग, स.प. व व.वि., मंत्रालय, मुंबई.(ई-मेलद्वारे) 

८. अवर सचिव (१७-स), स.प. व व.वि., मंत्रालय, मुंबई 

९. कार्यासन अधिकारी (रोखशाखा) (३ प्रती), स.प. व व.वि., मंत्रालय, मुंबई 
१०. परिशिष्टामधीळल बँका (टफ सेल) (ई-मेल व्दारे). 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण -२०२३/प्र.क्र.१२४-भाग-१/टेक्स-५ 


दि. १० जुले २०२३ रोजीच्या शासन निर्णया सोबतचे “परिशिष्ट” 


UID No Unit Name Subsidy | शिल्लक | 
Year अनुदान BANK NAME 
NP/2098/4908 | Technocraft Industries LTD २१७.५५ ICICI Bank 
OR २०१८ २०१८-२३ 
NP/2098/40%8 | Technocraft Industries LTD 299.44 ICICI Bank 
OR 2098 
NP/2098/90% Technocraft Industries LTD 2919.44 ICICI Bank 
०२ २०२० 
Total amount for the bank 
६५२.६५ 
Technocraft Industries LTD KOTAK 
NP/2029/900 MAHINDRA 
३१ ८५७.४३ BANK LTD 
Total amount for the bank ८५७.४३ 
Bank 
Total Unit Amount 9490.02] Amount 9490.02 


Bank Account Details 


ICICI] Bank 


Sr.No Bank Name 


Bank A/c TUFS- 
Account Name GOM Account Number 


Bank Name Kotak Mahindra Bank 
Subsidy Reserve 


Account Name | Fund-Textile- Account Number 0§32092409300§ 


44404008330 


Maharashtra Govt 


Total Subsidy Amount Rs. In Lacs 9490.02 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


